छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित 
पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती (सरळसेवा) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७७/१६ क 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- 
१) सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक 
व शौक्षणिकदृष्टया मागास वर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४. 
2) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१६/प्र.क्र.२२८ए/१६/१६-ब, दि.२९ मे, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.५८१ए/१६-ब, दि.४ जुळे, २०१९ 
४) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१६/प्र.क्र.२२८ए/१८/१६-ब, दि.२१ ऑगस्ट, २०१९ 
५) शासन निर्णय क्रमांक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब(ए), दि.६जुले, २०२१ 
६) शासन निर्णय क्रमांक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.१५३/१६-ब(ए), fF.23 सप्टेंबर, २०२१ 
७) शासन निर्णय क्रमांक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.८३५/१६-ब, दि.२५ फेब्रुवारी, २०२२ 
८) शासन निर्णय क्रमांक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/१६-क, दि.२७ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


छोटया संवर्गामध्ये मागासप्रवर्गाची आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती कशी असावी 
याबाबतच्या सूचना संदर्भ क्र.9 येथील दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. 


आता, संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया 
मागास (एसईबीसी) वर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६) अन्वये 
सामाजिक आणि शौक्षणिक मागासवर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. तसेच, संदर्भ क्र. ८ येथील दिनांक २७ 
फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता आरक्षणाच्या 
तरतूदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली विहित करण्यात आली आहे. 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याबाबतसंदर्भ क्र.9 येथील 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांमधील अनुसूची “अ” मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या बिगर आदिवासी जिल्हयांसाठी छोटया संवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची 
कार्यपध्दती अनुसूची “अ” मध्ये विहित करण्यात आलेली आहे. सदर अनुसूची “अ” अधिक्रमित करुन सुधारित 
सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन बिगर आदिवासी जिल्हयांसाठी 
छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बिगर आदिवासी जिल्हयांमधील सरळसेवेतील छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित 
पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती सोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये विहित करण्यात येत आहे. 


२. राज्यातील बिगर आदिवासी जिल्हयांमधील छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांची पदे भरतांना 
सरळसेवेच्या बाबतीत संदर्भ क्र.२ येथील २९ मे, २०१७ च्या शासन परिपत्रकातील सरळसेवा भरतीसंदर्भातील 
सूचना विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या अनुसूची नुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७9/१६ क 


3. सदर ane निर्णय सर्व प्रशासकिय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व विभाग 
प्रमुखांच्या/नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावा. 

8, सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलाअसून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०६१९४९२७२००७ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDAM EKNATH ANDHALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=257966df2620df1403d350238025 19a4fbdcfcd894791eba 
41c2aef2b4c4b975, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7B57FEE59FOE7 101B822A49C72629C21BF9B4DCOB 
A N D H A | F DE136817EE19B6B347E77F4, cn=SUDAM EKNATH ANDHALE 
Date: 2024.03.06 20:00:57 +05'30' 
(सु. ए. आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३.सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद. 
५.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा. 
६. सर्व मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.विधानसभा सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद), मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा), मुंबई. 
११.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१३.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 
१५. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 
१६. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१७. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१९. सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 
२०. सचिव,राज्य माहिती आयोग, 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२३. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
२४. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 
२५. संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 
२६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
२७. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
२८. संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 
२९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
३०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
३१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७9/१६ क 


३२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३३. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

३४. सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत,त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३६. सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य, 

३७. निवडनस्ती, कार्यासन १६ क. 


es 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७७9/१६ क 


बिगर आदिवासी जिल्हयांसाठी छोटया संवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती 


अनुसूची 


(अ.जा.१३%, अ.ज.७%, वि.जा.अ-३%, भ.ज.ब-२.५%, इ.मा.व.१९%, भ.ज.क-३.५ 
सा.शै.मा.प्र.--१०%, आदुघ-१०%, भ.ज.ड-२%, वि.मा.प्र.-२%, अराखीव-२८ 


पद | ७२% | आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार पदभरतीची कार्यपद्धती 
संख्या | आरक्षणा | येणारी प्रवर्गनिहाय पदे 
नुसार 
आरक्षित 
पदे 
ha | [Lo आरक्षण अधिनियम, २००१ च्या कलम 3 मधील 
तरतुदीनुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही. 
२ q  ।अजा-०.२६, अज-०.१४, १ पद अ.जा., त्यानंतर अ.ज. वि.जा.(अ), भ.ज.(बो, 
(१.४४) ।विजाअ-०.०६, भजब-०.०५, ।इ.मा.व., USA, भ.ज.(क), आदुघ, भ.ज.(ड) व 
इमाव-०.३८, भजक-०.०७, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशीमाप्र-०.२०, आदुघ-०.२०, 
भजड-०.०४, विमाप्र-०.०४ 
३ 2  ।अजा-०.३९, अज-०.२१, १पद- अ.जा. वअ.ज. आळीपाळीने 
(२.१६) ।'विजाअ-०.०९, भजब-०.०७५, |9 पद- वि.जा.(अ, AWE), इ.मा.व., साठौमाप्र 
इमाव-०.५७, भजक-०.१०५, ।भ.ज.(क), आदुघ, WA) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-०.३०, आदुघ-०.३०, |आळीपाळीने 
भजड-०.०६, विमाप्र-०.०६ 
४ ३ ।अजा-०.५२, अज-०.२८, १पद- अ.जा. वअ.ज. आळीपाळीने 
(२.८८) ।विजाअ-०.१२, भजब-०.१०, ।१ पद- वि.जा.(अ, ATS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
इमाव-०.७६, भजक-०.१४, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशौमाप्र-०.४०, आदुघ-०.४०, ।१ पद- इ.मा.व., साशेमाप्र, आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने 
भजड-०.०८., विमाप्र-०.०८ 
षु ४ ।अजा-०.६५, अज-०.३५, १पद- अ.जा. वअ.ज. आळीपाळीने 
(३.६०) ।विजाअ-०.१५, भजब-०.१२, ।१ पद- PAST), ATS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
इमाव-०.९५, भजक-०.१७, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशौमाप्र-०.५० आदुघ-०.५०, ।१ पद -इ.मा.व. कायमस्वरुपी 
भजड-०.१०, विमाप्र-०.१० ।१ पद -साशौमाप्र व आदुघ आळीपाळीने 
& 8  ।अजा-०.७८, अज-०.४२, १पद-अ.जा. वअ.ज. आळीपाळीने 
(४.३२) ।विजाअ-०.१८, भजब-०.१५, ।१ पद- वि.जा.(अ।, भ.ज.(बो, भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
इमाव-१.१४, भजक-०.२१, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशौमाप्र-०.६० आदुघ-०.६०, ।१ पद -इ.मा.व. कायमस्वरुपी 
भजड-०.१२, विमाप्र-०.१२ ।१ पद -साशौमाप्र व आदुघ आळीपाळीने 
७ 4%  ।अजा-०.९१, अज-०.४९, १ पद - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. 
(५.०४ ।विजाअ-०.२१, भजब-०.१७, ।कायमस्वरुपी, 


इमाव-१.३३, भजक-०.२४, 


साशौमाप्र-०.७०, आदुघ-०.७०, 


भजड-०.१४, विमाप्र-०.१४ 


१ पद- वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
वि.मा.प्र. या क्रमाने आळीपाळीने 

१ पद - इ.मा.व. कायमस्वरुपी 

१ पद - साशैमाप्र व आदुघ आळीपाळीने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७७9/१६ क 


८ &  ।अजा-१.०४, अज-०.५६, १ पद - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(५.७६) ।विजाअ-०.२४, भजब-०.२०, ।१ पद- fT), ATS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
इमाव-१.५२, भजक-०.२८, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशौमाप्र-०.८०, आदुघ- १ पद इ.मा.व.- कायमस्वरुपी, १ ve wer 
०.८०, भजड-०.१६, कायमस्वरुपी, १ पद- आदुघ कायमस्वरुपी 
विमाप्र-०.१६ 
९ &  ।अजा-१.१७, अज-०.६३, १ पद - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(६.४८) ।विजाअ-०.२७, भजब-०.२२, ।१ पद- वि.जा.(अ), ATS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
इमाव-१.७१, भजक-०.३१, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशौमाप्र-०.९०, आदुघ- १ पद इ.मा.व.- कायमस्वरुपी, १ ve wer 
०.९०, भजड-०.१८, कायमस्वरुपी, १ पद- आदुघ कायमस्वरुपी 
विमाप्र-०.१८ 
र ७ ।अजा-१.३०, अज-०.७०, १ पद - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(७.२० ।विजाअ-०.३०, भजब-०.२५, ।१ पद- वि.जा.(अ) व ATS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व 
इमाव-१.९०, भजक-०.३५, ।वि.मा.प्र.या क्रमाने आळीपाळीने 
साशौमाप्र-१.००, आदुघ-१.००, २ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, 9 पद- UR 
भजड-०.२०, विमाप्र-०.२० ।कायमस्वरुपी, १ पद- आदुघ कायमस्वरुपी 
: q ८  ।अजा-१.४३, अज-०.७७, १ पद - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(७.९२) ।विजाअ-०.३३, भजब-०.२७, ।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-२.०९, भजक-०.३८, ।१ पद- भ.ज.(बो, भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.१०, आदुघ-१.१०, |आळीपाळीने 
भजड-०.२२, विमाप्र-०.२२ ।२ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ ve साठौमाप्र 
कायमस्वरुपी, १ पद- आदुघ कायमस्वरुपी 
१२ ९ ।अजा-१.५६, अज-०.८४, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(८.६४) ।विजाअ-०.३६, भजब-०.३०, |।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-२.२८, भजक-०.४२, ।१ पद- ATS), भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.२०, आदुघ-१.२०, आळीपाळीने 
भजड-०.२४, विमाप्र-०.२४ ।२ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- साठौमाप्र 
कायमस्वरुपी, १ पद- आदुघ कायमस्वरुपी 
१३ ९ ।अजा-१.६९, अज-०.९१, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(९.३६) ।विजाअ-०.३९, भजब-०.३२, |।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-२.४७, भजक-०.४५, ।१ पद- भ.ज.(बो, भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.३०, आदुघ-१.३०, |आळीपाळीने २ पदे - इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद - 
भजड-०.२६, विमाप्र-०.२६ ।साठौमाप्र कायमस्वरुपी, १ पद - आदुघ कायमस्वरुपी 
१४ qo ।अजा-१.८२, अज-०.९८, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१०.०८) ।विजाअ-०.४२, भजब-०.३५, |।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-२.६६, भजक-०.४९, ।१ पद- ATS), भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.४०, आदुघ-१.४०, |आळीपाळीने 


भजड-०.२८, विमाप्र-०.२८ 


३ पदे - इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद - साठौमाप्र 
कायमस्वरुपी, १ पद - आदुघ कायमस्वरुपी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७७/१६ क 


१५ ११ ।अजा-१.९५, अज-१.०५, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१०.८०) ।विजाअ-०.४५, भजब-०.३७, |।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-२.८५, भजक-०.५२, ।१ पद- भ.ज.(बो, भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.५०, आदुघ-१.५०, |आळीपाळीने 
भजड-०.३०, विमाप्र-०.३० |3 पदे - इ.मा.व. कायमस्वरुपी, २ पदे - साठौमाप्र 
कायमस्वरुपी, १ पद - आदुघ कायमस्वरुपी 
१६ १२ ।अजा-२.०८, अज-१.१२, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(११.५२) ।विजाअ-०.४८, भजब-०.४०, ।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-३.०४, भजक-०.५६, ।१ पद- ATS), भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.६०, आदुघ-१.६०, |आळीपाळीने 
भजड-०.३२, विमाप्र-०.३२ |।३ पदे - इ.मा.व. कायमस्वरुपी, २ पदे - साठौमाप्र 
कायमस्वरुपी, २ पदे - आदुघ कायमस्वरुपी 
१७ १२ ।अजा-२.२१, अज-१.१९, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१२.२४) ।विजाअ-०.५१, भजब-०.४२, ।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(क) आळीपाळीने 
इमाव-३.२३, भजक-०.५९, ।१ पद- ATS), भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. या क्रमाने 
साशौमाप्र-१.७०, आदुघ-१.७०, |आळीपाळीने 
भजड-०.३४, विमाप्र-०.३४ ।३ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, 2 पदे- साठौमाप्र 
कायमस्वरुपी, २ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 
१८ १३ ।अजा-२.३४, अज-१.२६, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१२.९६) ।विजाअ-०.५४, भजब-०.४५, ।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(ड) आळीपाळीने 
इमाव-३.४२, भजक-०.६३, |3 पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- भ.ज.(क) 
साशौमाप्र-१.८०, आदुघ- कायमस्वरुपी, २ पदे- UR कायमस्वरुपी, २ पदे - 
१.८०, भजड-०.३६, विमाप्र- ।आदुघ कायमस्वरुपी 
०.३६ १ पद- भ.ज.(ब), व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
१९ १४ ।अजा-२.४७, अज-१.३३, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१३.६८) ।विजाअ-०.५७, भजब-०.४७, |।१ पद- वि.जा.(अ व भ.ज.(ड) आळीपाळीने 
इमाव-३.६१, भजक-०.६६, ।४ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- भ.ज.(क) 
साशौमाप्र-१.९०, आदुघ-१.९०, |कायमस्वरुपी, २ पदे- UBM कायमस्वरुपी, २ पदे - 
भजड-०.३८, विमाप्र-०.३८ ।आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ब), व वि.मा.प्र.आळीपाळीने 
२० १४ ।अजा-२.६०, अज-१.४७, २ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१४.४०) ।विजाअ-०.६०, भजब-०.५०, ।१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(ड) आळीपाळीने 
इमाव-३.८०, भजक-०.७०, |।४ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- भ.ज.(क) 
साशौमाप्र-२.०० आदुघ-२.००, |कायमस्वरुपी, २ पदे- UBM कायमस्वरुपी, २ पदे - 
भजड-०.४०, विमाप्र-०.४० ।आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ब), व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
२१ १५ ।अजा-२.७३, अज-१.४७, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, १ पद- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१५.१२) ।विजाअ-०.६३, भजब-०.५२, |१ पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(ड) आळीपाळीने 


इमाव-३.९९, भजक-०.७२, 


साशौमाप्र-२.१०, आदुघ-२.१०, 


भजड-०.४२ विमाप्र-०.४२ 


४ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, 

१ पद- भ.ज.(क) कायमस्वरुपी, २ पदे- साडौमाप्र 
कायमस्वरुपी, २ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 

१ पद-भ.ज.(ब), व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७७9/१६ क 


२२ १६ ।अजा-२.८६, अज-१.५४, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. कायमस्वरुपी 
(१५.८४) ।विजाअ-०.६६, भजब-०.५५, | 9 पद- वि.जा.(अ) व भ.ज.(ड) आळीपाळीने 
इमाव-४.१८, भजक-०.७७, |४ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, 
साशैमाप्र-२.२०, आदुघ-२.२०, १ पद- भ.ज.(क) कायमस्वरुपी, २ पदे- BRAM 
भजड-०.४४ विमाप्र-०.४४  ।कायमस्वरुपी, २ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ब), व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
23 १७ ।अजा-२.९९, अज-१.६१, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(१६.५६) ।विजाअ-०.६९, भजब-०.५७, ।कायमस्वरुपी, १ पद-वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, १ पद- 
इमाव-४.३७, भजक-०.८०, ।भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, ४ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ 
साशौमाप्र-२.३०, आदुघ-२.३०, |पद- भ.ज.(क) कायमस्वरुपी, २ पदे- UR 
भजड-०.४६ विमाप्र-०.४६  ।कायमस्वरुपी, २ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र.आळीपाळीने 
२४ १७ ।अजा-३.१२, अज-१.६८, ३ पदे- अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. कायमस्वरुपी, 
(१७.२८) ।विजाअ-०.७२, भजब-०.६०, ।१ पद- fase) कायमस्वरुपी, १ पद - भ.ज.(बो 
इमाव-४.५६, भजक-०.८४, ।कायमस्वरुपी, ४ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- 
साशौमाप्र-२.४०, आदुघ-२.४०, भ.ज.(क) कायमस्वरुपी, २ पदे -साशैमाप्र कायमस्वरुपी, 
भजड-०.४८, विमाप्र-०.४८ ।२ Ue- आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
२५ १८ ।अजा-३.२५, अज-१.७५, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(१८.००) ।विजाअ-०.७५, भजब-०.६२, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 
इमाव-४.७५, भजक-०.८७, |9 पद- भ.ज.(ब कायमस्वरुपी, ५ पदे- इ.मा.व. 
साशौमाप्र-२.५०, आदुघ-२.५०, | कायमस्वरुपी, १ पद - भ.ज.(क) कायमस्वरुपी, २ पदे 
भजड-०.५०, विमाप्र-०.५० | BRA कायमस्वरुपी, २ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र.आळीपाळीने 
२६ १९ ।अजा-३.३८, अज-१.८२, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(१८.७२) ।विजाअ-०.७८, भजब-०.६५, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 
इमाव-४.९४, भजक-०.९१, |9 पद- भ.ज.(ब कायमस्वरुपी, ५ पदे- इ.मा.व. 
साशौमाप्र-२.६०, आदुघ-२.६०, कायमस्वरुपी, १ पद- भ.ज.(क) कायमस्वरुपी, ३ पदे- 
भजड-०.५२ विमाप्र-०.५२ UA कायमस्वरुपी, २ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
२७ १९ ।अजा-३.५१, अज-१.८९, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(१९.४४) ।विजाअ-०.८१, भजब-०.६७, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 
इमाव-५.१३, भजक-०.९४, ।१ पद भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, 
साशौमाप्र-२.७०, आदुघ-२.७०, ५ पदे इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद भ.ज.(क) 
भजड-०.५४, विमाप्र-०.५४  ।कायमस्वरुपी, ३ पदे साठौमाप्र कायमस्वरुपी, 
२ पदे आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
२८ २० ।अजा-३.६४, अज-१.९६, ३ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(२०.१६) ।विजाअ-०.८४, भजब-०.७०, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 


इमाव-५.३२, भजक-०.९८, 
साशौमाप्र-२.८०, आदुघ- 
२.८०, भजड-०.५६, विमाप्र- 
०.५६ 


१ पद भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, 

५ पदे इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद भ.ज.(को 
कायमस्वरुपी, ३ पदे Usa कायमस्वरुपी, 
३ पदे आदुघ कायमस्वरुपी 

१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र.आळीपाळीने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी - २०२१/प्र.क्र. ७9/१६ क 


२९ २१ ।अजा-३.७७, अज-२.०३, ४ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(२०.८८) ।विजाअ-०.८७, भजब-०.७२, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 
इमाव-५.५१, भजक-१.०१, ।१ पद भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, 
साशौमाप्र-२.९०, आदुघ-२.९०, ५ पदे इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद भ.ज.(क) 
भजड-०.५८ विमाप्र-०.५८ कायमस्वरुपी, ३ पदे साडौमाप्र कायमस्वरुपी, 
३ पदे आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र.आळीपाळीने 
३० २२ ।अजा-३.९०, अज-२.१०, ४ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(२१.६०) ।विजाअ-०.९०, भजब-०.७५, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 
इमाव-५.७०, भजक-१.०५, | 9 पद भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, 
साशौमाप्र-३.००, आदुघ-३.००, ६ पदे इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद भ.ज.(क) 
भजड-०.६०, विमाप्र-०.६० ।कायमस्वरुपी, ३ पदे साठौमाप्र कायमस्वरुपी, 
३ पदे आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र.आळीपाळीने 
३१ २२ ।अजा-४.०३, अज-२.१७, ४ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(22.32) ।विजाअ-०.९३, भजब-०.७७, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 
इमाव-५.८९, भजक-१.०८, ।१ पद- भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, 
साशौमाप्र-३.१०, आदुघ-३.१०, ६ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- भ.ज.(क) 
भजड-०.६२, विमाप्र-०.६२  ।कायमस्वरुपी, 3 पदे- Usa कायमस्वरुपी, 
३ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी 
१ पद- भ.ज.(ड) व वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
३२ २३  ।'अजा-४.१६, अज-२.२४, ४ पदे - अ.जा. कायमस्वरुपी, २ पदे- अ.ज. 
(२३.०४) ।विजाअ-०.९६, भजब-०.८०, ।कायमस्वरुपी, १ पद- वि.जा.(अ) कायमस्वरुपी, 


इमाव-६.०८, भजक-१.१२, 
साशीमाप्र-३.२०, आदुघ-३.२०, 
भजड-०.६४ विमाप्र-०.६४ 


१ पद- भ.ज.(ब) कायमस्वरुपी, 

६ पदे- इ.मा.व. कायमस्वरुपी, १ पद- भ.ज.(क) 
कायमस्वरुपी, 3 पदे- साठौमाप्र कायमस्वरुपी, 
३ पदे- आदुघ कायमस्वरुपी, 9 Ve AAS 
कायमस्वरुपी, १ पद - वि.मा.प्र. कायमस्वरुपी 


